ye भाग चार-अ]| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै २२, ZOOw/ आषाढ 39, शके १९२६ ३६० 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ जुलै २००४ 
अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, १९८८. 
क्रमांक एमसीटी, ०४०४/७९/प्र.क्र. ६७/परि-५.--ज्याअर्थी, नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्रावर प्रादेशिक अधिकारिता. असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील कंदार तालुक्यातील 
€ण्पदस्थापित अपर जिल्हा न्यायाधीश आणि अपर सत्र न्यायाधीश यांच्याशी समतुल्य असलेले एक 
सदस्याचे बनलेले. मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण, राज्यांतर्गत घटित करण्याचे ठरविले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) याच्या कलम १६५ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे :-- 


(क) मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेला व्यक्तींचा मृत्यू किंवा त्यांना झालेली शारीरिक इजा 
किंबा त्यामुळे झालेले त्रयस्थ पक्षाचे नुकसान किंवा दोन्हींही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या 
संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यांवर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी, नांदेड 
जिल्ह्याच्या हहीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण घटित करीत 
आहे, आणि 


(ख) असा निदेश देत आहे की, तालुका कंदार, जिल्हा नांदेड यासाठी असे घटित करण्यात 
आलेले मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण हे एका सदस्याचे बनलेले असेल, आणि 


(ग) उक्त न्यायाधिकरणाचा पदसिद्ध सदस्य महणून नांदेड जिल्ह्याच्या अपर जिल्हा व अप्पर 
सत्र न्यायाधीशाची नेमणूक करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. कू. सगदेव, 
शासनाचे उप सचिव. 


३६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जुलै २२, २००४/ आषाढ ३१, शके १९२६ [भाग चार-अ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 8th July 2004 
NOTIFICATION 


Moror VEHICLEs Act, 1988. 

No.MCT 0404/79/CR-67/TRA-5.—Whereas it has been decided to 
constitute Motor Accidents Claims Tribunals within the State consisting of 
a single Member, equivalent to Additional District J udge and Additional 
Sessions Judge posted at Taluka Kandhar, District Nanded having 
territorial jurisdiction over the area comprised within the limits of 
Nanded District ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of 


section 165 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Government 


of Maharashtra, hereby :— 


(a) constitutes a Motor Accidents Claims Tribunal for the area 
comprised within the limits of Nanded District, for the purpose of 
adjudicating upon claims for compensation, in respect of accidents 
involving the death of, or bodily injury to persons, arising out of the use 
of motor vehicles, or damages to any property of a third party so arising, 
or both ; 


७) directs that the Motor Accidents Claims Tribunal so constituted 
for the Kandhar Taluka, District Nanded shall consist of a single 
member, and 


(c) appoints the Additional District and Additional Sessions J udge of 
the Nanded District, as an ex-officio member of the said Tribunal. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. K. SAGDEO, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


